किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत सन २०१९-२० 
या हंगामामध्ये खरेदी केलेल्या कापसाचे चुकारे 
शेतकऱ्यांना अदा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघास बँक ऑफ 
इंडिया, मुंबई यांचेकडून रु.१८०० कोटी कर्ज 
घेण्यासाठी देण्यात आलेल्या शासन हमीस मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : शाहमी-२०२०/सपववि/प्र.क्र.१७/अर्थबळ, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक :- ०४ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा -१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.शाहमी -१०९९/प्रक्र.६८/शा.हमी, दि. ५.११.१९९९. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.शाहमी -१००८/प्रक्र.१८/शा.हमी,दि.२८.४.२००८ 

३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ मर्या. यांचे 
क्र. कापूस/शासन हमी/१९.२०/१८७३, दिनांक १६/०१/२०२० चे पत्र. 

४ शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.शाहमी -२०२०/सपववि/प्रक्र.१७/अर्थबळ,दि.२४.२.२०२० 

५) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ मर्या. यांचे 
क्र. मुंबई/कापूस/झासन हमी/२०२०.२१/१८४९, दिनांक ०६/०४/२०२१ चे पत्र. 

६) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.शाहमी -२०२०/सपववि/प्रक्र.१७/अर्थबळ,दि.२७.५.२०२१ 

७) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ मर्या यांचे 
क्र. कापूस/शासन हमी/२०२०-२१/२०४८, दिनांक ५/०७/२०२१ चे पत्र. 


प्रस्तावना: 


किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत हंगाम २०१९-२० मध्ये भारतीय कपास निगम यांच्या वतीने 
खरेदी केलेल्या कापसाची देणी शेतकऱ्यांना वेळीच अदा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस 
उत्पादक पणन महासंघ, मुंबई (क्र्णको) यांना बँक ऑफ इंडिया, मुंबई (धनको) यांचेकडून ७.७५% या 
व्याजदराने एकूण रु.१८०० कोटी (रुपये एक हजार आठडो कोटी) इतके कर्ज उभारण्यासाठी संदर्भाधिन 
अनुक्रमांक ४ येथील दि.२४.२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासन हमी मंजूर करण्यात आली आहे. 
सदर झासन हमीची मुदत शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत वैध 
होती. तथापि, शासन हमीवर घेतलेल्या कर्जाची परतफेड शिल्लक असल्याने सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभागाने प्रस्तावित केल्यानुसार सदर शासन हमीस संदर्भाधिन अ.क्र. ६ येथील दि.२७.५.२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये दि. ३०.६.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अद्यापही सदर शासन हमीवरील 
कर्जाची संपूर्ण परतफेड होणे बाकी असल्याने शासन निर्णय दि.२४.२.२०२० अन्वये देण्यात आलेल्या शासन 
हमीस अजून ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव सहकार, पणन व वस््नोद्योग विभागाने सादर केला आहे. 
त्यानुषंगाने शासन हमीस मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत हंगाम २०१९-२० मध्ये भारतीय कपास निगम यांच्या वतीने 
खरेदी केलेल्या कापसाची देणी शेतकऱ्यांना वेळीच अदा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस 
उत्पादक पणन महासंघ, मुंबई RTH) यांना बँक ऑफ इंडिया, मुंबई (धनको) यांचेकडून ७.७५% या 
व्याजदराने एकूण रु.१८०० कोटी (रुपये एक हजार आठडो कोटी) इतके कर्ज उभारण्यासाठी संदर्भाधिन 
अनुक्रमांक ४ येथील दि.२४.२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या शासन हमीस 
दि.३१.१२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाहमी-२०२०/सपववि/प्र.क्र.१७/अर्थबळ 
२.  संदर्भाधिन दिनांक २४.२.२०२० च्या शासन निर्णयातील अन्य अटी व हती कायम राहतील... 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०८०४११५०२३७६०५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Jayant Balkrishna 
Kulkarni 


(ज.बा. कुलकर्णी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सर्व सन्माननिय सदस्य विधानपरिषद/ विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, 
मुंबई. 
८) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 
९) मा.उप मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 
१०) सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१३) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानभवन सचिवालय, मुंबई, (५प्रती ) 
१४) भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरेक्स क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव 
भागवत चौक,नरिमन पॉईन्ट, मुंबई-४०० ०२०. 
१५) इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश कॉग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०० ०२५. 
१६) नॅशनॅलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई. 
१७) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 
१८) बहुजन समाज पार्टी, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.पी. भवन, प्लॉट नं.८३-ओ, कलेक्टर कॉलनी 
चेंबूर, मुंबई-४०००१४. 
१९) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राज भवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई-०४. 
२०) भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, oar हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई-२८. 
२१) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-२८. 
२२) प्रधान सचिव(पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, HATHA, मुंबई- Yoo ०३२. 
२३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ लि., २ रा मजला, 
२०१, जॉली भवन-२, अपो. निर्मला निकेतन, ७ न्यू मरीन लाईन्स, चर्चगेट, मुंबई-२० 
२४) बँक ऑफ इंडिया, मुंबई ओव्हरसीज शाखा, बँक ऑफ इंडिया भवन, ७०-८०, महात्मा गांधी मार्ग, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
२५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाहमी-२०२०/सपववि/प्र.क्र.१७/अर्थबळ 


२९) कक्ष अधिकारी (१० स) सहकार, पणन I Tare विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 


२७ निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, HS. 
) 
२८) वित्त विभाग (त्रण व हमी संनियंत्रण कक्ष/व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
30) निवडनस्ती/ अर्थबळ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


